कौशल्य विकास,रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील सहायक 


संचाळक, गट-अ तसेच कौठल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील 


प्रशासकीय तसेच विनंती बदल्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कौठल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
क्रमांक : बदली-२०१८/प्र.क्र.९१/प्रशा-२ 


मंत्रालय (मुख्य इमारत), दालन क्र.२०४, २ रा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १४ जून, २०१९ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनीयमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 


प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यंत्रणेतील सहायक संचालक, 


गट-अ व कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, गट-ब संवर्गातील खाळील 


तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय/स्व-विनंतीने बदली त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये 


दर्गविलेल्या कार्यालयात करण्यात येत आहे :- 


मार्गदर्शन केंद्र, चंद्रपूर 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्या कार्यरत असलेले | बदलीनंतर पदस्थापना शेरा 
क्र. कार्यालय द्यावयाचे कार्यालय 
१ २ ३ [ee 

q | श्री.प्रभाकर हरडे, जिल्हा Hae] जिल्हा Hae] प्रशासकीय कारणास्तव 
सहायक संचालक  । विकास,रोजगार व विकास,रोजगार व (रिक्‍तपदी) 
गट-अ उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, | उद्योजकता मार्गदर्शन 

यवतमाळ केंद्र, रत्नागिरी 

२ श्रीमती भा.प्र.वाघमारे, | जिल्हा कौशल्य आदिवासी स्व-विनंतीने 
कौशल्य विकास, विकास,रोजगार व उमेदवारांकरीता (रिक्‍तपदी) 
रोजगार व उद्योजकता | उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, | कौशल्य 
मार्गदर्शन अधिकारी | चंद्रपूर विकास,रोजगार व 
गट-ब उद्योजकता माहिती व 


२. उपरोक्त बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या 


सध्याच्या पदभारातून तात्काळ कार्यमुक्त करुन त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तातडीने रुजू 


होण्यास सांगावे तसेच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी विहीत 


कालावधीत रुजू व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा अहवाल आयुक्‍त, कौडल्य विकास, रोजगार व 


उद्योजकता यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.९१/प्रशा-२ 


३. विनंती बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व 
दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


छ. सदर शासन STI महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६१४१७४४४५९४०३ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sangeeta Ajit Shinde 


ee 
S a Nn g eeta Aj | t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Skill 


Development and Entrepreneurship, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


° 2.5.4.20=ba607066e7a34e428b7c7c73de0f7e09a315a2afS 
h | Nn e 075fd47f1e08389aa137b81, cn=Sangeeta Ajit Shinde 
Date: 2019.06.14 17:32:35 +05'30' 
(संगीता शिंदे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, कौडल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. राज्यमंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राद्वारे) 

५. आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व Sar अधिकारी कार्यालय, मुंबई (कौशल्य विकास, 
रोजगार व उद्योजकता संचालनालयामार्फत) 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी (कौशल्य विकास, रोजगार व 
उद्योजकता संचालनालयामार्फत) 

८. संबंधित अधिकारी (कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालयामार्फत) 

९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


